सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी १०१८/प्र.क्र.२०६/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ८ डिसेंबर २०२० 


शासन निर्णय- 

विभागीय पदोन्नती समितीने शिफारस केल्यानुसार, मोटार वाहन विभागातील मोटार वाहन 
निरीक्षक संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यास सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या पदावर खुल्या 
प्रवर्गातून या आदेशात नमूद अटी/शर्तीच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. । अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 


a क श्री. राजेद्र केसकर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (पुर्व) 


२. सदरची तात्पुरती पदोन्नती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत:- 

(अ) उपरोक्त पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपात व मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधिन राहून भरण्याबाबत 
साप्रवि/१६-ब यांनी दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार देण्यात येत आहे. सदर 
आदेशाने पदोन्नतीचे आदेश बाधीत झाल्यास या आदेशान्वये पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांना 
सेवाज्येष्ठता व तद्‌नुषंगीक आर्थीक लाभ मागण्याचा हक्क राहणार नाही. 


(ब) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पदोन्नत्या तात्पुरत्या 
स्वरुपाच्या आहेत. यास्तव या अधिकाऱ्यांना नियमीतपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 


(क) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
एसआरव्ही-२०१५/प्र. क्र. ३०३/कार्या-१२, दि.१२.९.२०१६ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल. 

३. सदर पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि. २८.०४.२०१५, दि. 
१६.०७.२०१५, दि. १५.०६.२०१६ व दि. १९.७.२०१७ मधील संवर्ग वाटपाच्या तरतुदीनुसार करण्यात 
आली आहे. 

४. संबंधित नियंत्रक अधिका-यांनी वरील अधिका-यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नती 
मिळालेल्या अधिका-यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार कार्यालय प्रमुखांचे सल्ल्याने अन्य अधिका-याकडे 
सोपवून, तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 


शासन निर्णय क्रमांक: एमव्हिडी-१०१८/प्र.क्र.२०६/परि-४, दिनांक ८ डिसेंबर २०२० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०८१७१२४४९२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM DATTATRAY HANMANT 


DN: itr 
KA DA M DATTATRAY 2.5.4.20=cf3 16337e92d3c54da432222208093bfc6ed 1d1570f09466351527 
3d0b4d27fc, postalCode=400032, street=HOMI 
DEP.MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNum| ber=a923979cf886d5724fbed87cd57745c3f72eba57b0d277f1 1e 
H A N M A N T 9700. 199802, NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
KADAM DATTATRAY HANMANT 
Date: 2020.12.08 17:16:13 +05'30' 


(द.ह. कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांच सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. मा. मंत्री राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 

६. सर्व प्रादेशिक/उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयामार्फत) 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.निवडनस्ती/परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


